वार्षिक योजना सन २०२३-२४ प्रचार, प्रसिध्दी व 
प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षांतर्गत माध्यम 
आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.७०/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. मावज-२०१८/प्र.क्र.२३९/का-३४, 
दिनांक २६.०३.२०२० 

२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र ,३४-का/१२६.क्र.प्र/२०२१-मावज . 
दिनांक १३.०८.२०२१ 

३. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक-मावज-२०२३/प्र.क्र.१८७/का-३४, 
दिनांक २३.११.२०२३ 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.कक्ष-१/पी /नबाप्र/प्र.क्र.३५/८१८/२०२३-२४, दिनांक १९.१२.२०२३ 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२५/१०२४/२०२३-२४, दिनांक १३.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


जागतिक तापमानातील बदल (Global Warming), हवामानातील बदल (Climate change), 


पर्यावरणीय बदल (Environmental change) याबाबत तसेच वन, वन्यजीव, जैव विविधता यांचे संरक्षण, 


संवर्धन व व्यवस्थापन आणि वनक्षेत्र व वनाच्छादन वाढविणे इ. बाबींची जनजागृती करुन लोकांमध्ये 


विचार मंथन घडवून आणणे व जनतेला पर्यावरण पुरक उपाययोजनांमध्ये सहभागी करून घेणे आवश्‍यक 


आहे. त्याकरीता प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीया, बस/रेल्वे इ. सार्वजनिक वाहतुकीची साधने, आणि 


सार्वजनिक जागा याठिकाणी जाहिरातीव्दारे प्रसिध्दी करणे, चित्रफिती, लहान स्वरुपातील चित्रपट, 


लेख, भित्तीचित्रे, छोट्या पुस्तिका याव्दारे मोठ्याप्रमाणावर जनजागृती करण्यात येते. शासनाच्या विविध 


वेबसाईट आणि सोहळ मिडीया यावर वन आणि पर्यावरणासंबंधित महत्त्वपूर्ण 


कामांची/योजनांची/निर्णयांची माहिती, वन, वन्य प्राण्यांचे व वनक्षेत्र वाढविण्याचे महत्व जनतेसमोर 


ठळकरित्या आणण्याचे देखिळ शासनाचे उदिष्ट आहे. त्यानुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल 


प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.७०/फ-११ 


१९.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वन, वन्यजीव, जैव विविधता यांचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन आणि वनक्षेत्र व वनाच्छादन 


वाढविणे इ. बाबींची जनतेमध्ये जनजागृती करण्यासाठी सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता प्रचार, प्रसिध्दी व 


प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षातर्गत रु.४०००.०० लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात 


आली आहे. त्यानुषंगाने प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या वार्षिक योजनेंतर्गत वन 


विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रसिध्दीकरीता माध्यम आराखडा तयार करून सदर माध्यम 


आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये 


शासनास सादर करण्यात आला होता. सदर माध्यम आराखड्यातील खालील तक्‍ता-अ व तक्‍ता-ब 


मध्ये नमूद माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करावयाच्या निर्मिती व प्रसिध्दीसाठी सामान्य 


प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथीळ दिनांक १३.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील 


तरतुदीनुसार प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


महसूल व वन विभाग-माध्यम आराखडा 


तक्‍ता-अ 
अ.क्र. | क्रिएटीव्ह दर (रुपये) ee अपेक्षि wd 
(रुपये) 
| प्रिंट आणि इतर बाह्य माध्यमांसाठी प्रिट क्रिएटीव्ह | १०,००० fia ० १,००,००० 
निर्मिती व आवश्‍यकतेनुसार अँडेप्टेशन 
टीव्हीसी (६० सेकंद) (9,00,000 २४ १,६८,००,००० 
ऑडिओ जिंगल आणि स्पॉट (६० सेकंद) ४५,००० १२ ५,४०,००० 
लघूपट (१८० सेकंद पर्यंत) ७,९०,००० २० १,५८,००,००० 
4 माहितीपट/यझोगाथा निर्मिती (23 मिनिट पर्यंत) १२,५०,००० १८ २,२५,००,००० 
एकूण (तक्ता क्रमांक-अ) ५,५७,४०,००० 
तक्‍ता-ब 
जाहिरात प्रसारणासाठीचा तपशील व खर्च 
अ.क्र. | माध्यम तपशिल दर वारंवारिता/कालावधी | एकूण खर्च (रु.) 
१ दैनिक MA. यादीवरील अ, ब | शा.मा.दर नमूद रकमेत कमाळ | १,००,००,००० 
संवर्गातील दोन मराठी व वेळेत 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.७०/फ-११ 


दोन इंग्रजी दैनिकात 
अर्धपान रंगीत जाहिरात 
प्रसिध्दी 


२ होडिग्ज मुंबई, पुणे आणि नागपूर शा.मा.दर ३० दिवस, नमूद ५६,००,००० 
शहरातील माहिती व रकमेत कमाल 
जनसंपर्क होर्डिंग्जवर 
महासंचालनालयाच्या 
होर्डिंग्जवर 
३ विमानतळावरुन | नागपूर, दिल्ली, मुंबई सीबीडी ३० दिवस, नमूद १,५०,००,००० 
प्रसिध्दी इत्यादी विमानतळावरील । (डीएव्हीपी) रकमेत कमाल 
एलईडी डिस्प्ले/ डिस्प्ले/स्टॅण्डीजवर 
स्टॅण्डीजव्दारे प्रसिध्दी प्रसिध्दी 
४ बस क्यू शहोल्टर । नागपूर शहरातील बस क्यू | सीबीसी ३० दिवस, नमूद २५,००,००० 
शोल्टर (लिट) (डीएव्हीपी) रकमेत कमाल बस 
क्यू शोल्टरवर 
षु बस क्यू शोल्टर/ | पुणे शाहरातील वस aq | सीबीसी ३० दिवस, नमूद ८०,००,००० 
सिटी बस रॅप शोल्टर (नॉन लिट/सिटी | (डीएव्हीपी) रकमेत कमाल बस 
बस रॅपद्दारे प्रसिध्दी क्यू शेल्टर/बस 
रॅपवर 
& बस क्यू शोल्टर | मुंबई शहारातीळ बस ay | सीबीसी ३० दिवस, नमूद २०,००,००० 
शोल्टर (बॅक लिट) (डीएव्हीपी) रकमेत कमाल बस 
क्यू शोेल्टरवर 
9 मुंबई मुंबई शहरातील बेस्ट बस | सीबीसी ३० दिवस, नमूद २,००,००,००० 
शहारातील बेस्ट | रॅप पूर्ण (डीएव्हीपी) रकमेत कमाल 
बस बसेसवर 
८ स्थानिक स्थानिक ळोकल | विहित प्रक्रियेचा | ३० दिवस, नमूद २,००,००,००० 
लोकल केबळ | केबलव्दारे संपूर्ण राज्यात | अवलंब करून | रकमेत जास्तीत 
प्रसिध्दी कार्यवाही जास्त प्रसाकरण 
करण्यात येईल 
९ डिस्प्ले बोर्ड मुंबई मेट्रो लाईन २-ए मुंबई मेट्रो | ३० दिवस, नमूद १,००,००,००० 
लाईन २-ए (जुने | रकमेत कमाल 
डिएव्हीपी द) । डिस्प्ले बोर्डवर 
१० समाज माध्यम । फेसबुक, ट्विटर, कृ आणि | सीबीसी नमूद रकमेत ६० १,४६,००,००० 
आणि डिजीटल | इतर समाज माध्यमांवर, | (डिएव्हीपी) दिवसांच्या 
प्लॅटफॉर्मव्दारे निर्मिती आणि प्रसिध्दी कालावधीत 
प्रसिध्दी 
११ आकाडावाणीवर ।मा. मंत्री, वने याचा | आकाशवाणी आठ महिने ४,००,००० 
प्रायोजित वनवार्ता कार्यक्रम 
कार्यक्रम 
१२ खासगी राज्यातील खासगी | सीबीसी नमूद रकमेत एका १०,००,००० 
एफ.एम. एफ.एम.वाहिन्यांवरुन (डीएव्हीपी) दिवसात जास्तीत 
वाहिन्या ऑडिओ जिंगलचे प्रसारण जास्त वेळेस, ३० 


दिवस 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.७०/फ-११ 


१३ आकाशवाणी आकाडावाणीच्या मुंबई | आकाशवाणी नमूद रकमेत एका १०,००,००० 
आणि पुणे केंद्रावरून दिवसात जास्तीत 
ऑडिओ जिंगलचे प्रसारण जास्त वेळेस, ३० 
दिवस 
१४ ट्रेन रप राज्यातील प्रथम आणि | सीबीसी नमूद रकमेत ५०,००,००० 
शेवटचे स्टेशन असणाऱ्या | (डिएव्हीपी) जास्तीत जास्त 
रेल्वे एक्सप्रेसवरुन ट्रेनसवर ३० दिवस 
१५ पुरस्कार सोहळा । प्रदर्शनासह पुरस्कार | विहित प्रक्रियेचा | एक वेळेस २५,००,००० 
सोहळ्याचे आयोजन अवलंब करून 
एकूण (तक्ता क्रमांक-ब) | ११,७६,००,००० 
एकूण (तक्ता अ-- तक्ता -ब) | १७,३३,४०,००० 
प्रशासकीय खर्च (THA अ-- THA ब खर्चाच्या २ टक्के) | ३४,६६,८०० 
एकूण (सर्व करांसह) | १७,६८,०६,८०० 


उपरोक्त तक्‍ता-अ व तक्‍ता-ब मधील निर्मिती व प्रसिध्दीसंदर्भातील पुढील कार्यवाही माहिती व 


जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विहित शासन नियमातील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 


०२. 


संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक १९.१२.२०२३ रोजीच्या प्रस्तावान्वये शासनास सादर 


करण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यातील विभागामार्फत प्रसिध्दी करावयाच्या खालील तक्‍ता-क मध्ये 


नमूद बाबींकरीता तत्वत: मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


तक्‍ता-क 


विभागामार्फत करण्यात येणारी प्रसिध्दी 


अ.क्र. माध्यम तपशिल द्र वारंवारिता/कालावधी | एकूण खर्च 
(रुपये) 

१ हकलश्राव्य निर्मिती -मा. मंत्री वने a विहित वर्षभरात किमान १३ १,००,००,००० 
सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय यांची कार्यपघ्दतीचा 
वनविषयक मुलाखत आणि वनविभागाशी अवलंब करून 
संबंधी इतर बाबींविषयी २० मिनिटांचा 
कार्यक्रम 

२ हृकश्राव्य प्रसारण - एबीपी माझा, झी २४ i प्रचलित प्रत्येक आठवडयातीळल | १,३०,००,००० 
तास, टीव्ही ९, सहयाद्री वाहीन्यांवर मा. दरानुसार एक दिवस असे किमान 
मंत्री वने सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य १३ भाग प्रती भाग-२० 
व्यवसाय यांची वनविषयक मुलाखत आणि मिनिट 
वनविभागाशी संबंधी इतर बाबींविषयी २० 
मिनिटांचा कार्यक्रम 

३ इंग्रजी व मराठी भाषांमध्ये वन्यजीव व . | विहित ५०,००,००० 
वनविभागाशी संबंधित इतर माहितीपटांचे कार्यपघ्दतीचा 
भाषांतरण करणे (Dubbing in eng/hindi अवलंब करून 
of WL and such films) 

8 उपलब्ध माहितीपटांची सद्यस्थितीनुसार शि विहित २० १०,००,००० 
सुधारणा करणे (Editing of earlier films कार्यपघ्दतीचा 
through relevent insertions) अवलंब करून 

4 कायमचा डिजिटल बोर्ड/डिस्प्ले 30,00,000 
Permanent digital bord/display at 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.७०/फ-११ 


airport (Mumbai and Nagpur, Outside 
Mantralaya) 
& ऑडीओ बुकचा विकास १० प्रचलित ६,००,००० 
ऑडीओ | दरानुसार 
बुक 
9 सर्च इंजिनसह डिजिटल ग्रंथालयाची १०,००,००० 
निर्मिती आणि देखभाल 
८ विविध माध्यमांद्वारे प्रसिध्दीकरिता 30,00,000 
मनुष्यबळ जसे कन्टेंट राईटर, मिडीया 
एक्सपर्ट/कॉर्डिनेटर आणि ग्राफिक 
डिझायनर 
९ वन गीत, इको क्लब गीत व प्रतिज्ञा इ. १०,००,००० 
व्यावसायिक निर्मिती 
rd वृक्ष उत्पादक आणि वृक्ष खरेदीदार एक मेळावा प्रति सामाजिक 20,00,000 
HBTAT/exposure visits वनीकरण वृत्त 
| १ जागतिक वन दिन यासारख्या महत्वाच्या | ११ सप्टेंबर -राष्ट्रीय वन हुतात्मा दिन, १ ऑक्टोबर - ५०,००,००० 
दिवशी कार्यक्रमांचे आयोजन वन्यजीव सप्ताह, २ फेब्रुवारी - पाणथळ दिन, १ जुलै - 
वनमहोत्सव, २० मार्च - जागतिक चिमणी दिन, वनश्री 
पुरस्कार इ. वर्षभर 
१२ प्रशिक्षण आयोजन कार्यालयीन कामकाज पध्दती, माहिती व तंत्रज्ञान संबंधी ४५,००,००० 
प्रशिक्षण आयोजन २५००० प्रति प्रशिक्षण/विभाग तसेच बेल 
वन,अमृत वन व पचायतन वन योजनेचे सनियंत्रण 
२५,००,०००/-, उच्च तंत्रज्ञानाद्वारे रोपवाटीका 
निर्मितीसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळा (in association 
with ICFRE/KFRI/IFGTB २०,००,०००/- 
१३ अ.प्र.मु.व.सं, वन्यजीव, मुख्य वनसंरक्षक । १५,००,०००/- प्रति प्रशिक्षण प्रति प्रादेशिक वृत्त, सामाजिक | २,१५,००,००० 
(प्रा) व वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण वनीकरण विभाग २५०००००/- व वन्यजीव विभाग 
यांचेकडील प्रस्ताव २५०००००/- वर्षभर 
१४ चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर व मूल २,६९,७५, ६४६ 
बसस्थानकावर वने व वन्यजीव संदर्भात 
रंगरंगोटी, use of 3-D digital bill 
boards 
१५ तयार केलेल्या फार्म ट्रि/ कृषी वानिकी २० भाग -१०,००० प्रति भाग २,००,००० 
अँपमध्ये दृकश्राव्य माध्यमातून माहिती 
देण्यासाठी २ ते ३ मिनिटांचे व्हिडीओ 
निर्मिती 
१६ मंत्रालयात ३० फिल्म आणि ४०,००,००० 
इतर पैळूसह परस्परसंवादी प्रदर्शन Kiosk 
याकरिता सॉफ्टवेअर विकास, बॅरिकेटस 
लावणे, अँप्लळीफायर ,लाईट, होलोग्राफिक 
SHAS डिझाईन व इतर आवश्‍यक 
सामग्री विकास 
१७ ताडोबा महोत्सव-२०२४ आयोजित ३,७४,६५,००० 
करणे. 
अंदाजे एकूण अपेक्षीत खर्च | १३,९२,४०,६४६ 
(वस्तु व सेवा कराच्या रकमेसह) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.७०/फ-११ 


उपरोक्त तत्का-क मधील विभागामार्फत प्रसिध्दी करावयाच्या अ.क्र.१ ते १७ येथील नमूद 


विविध माध्यमाव्दारे करावयाच्या प्रसिध्दीसाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक २६.०३.२०२० मधील 


तरतुदी तसेच प्रचलित शासन नियमातील तरतुदीनुसार विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून 


(प्रशासकीय मान्यता/तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया इ.) सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रसिध्दीची 


कार्यवाही विहित कालमर्यादेत करण्यात यावी. 


०३. उपरोक्त माध्यम आराखड्यातील तक्‍ता-अ, तक्‍ता-ब आणि तक्‍ता-क मधील नमूद निर्मिती व 


प्रसिध्दीविषयक कामांकरीता एकूण ३१,६०,४७,४४६/-मधील प्रस्तुतचा खर्च हा महसूल व वन विभाग, 


मागणी क्र. सी-०७, प्रधान BIS २४०६ वनीकरण व वन्यजीव, (योजनांतर्गत) (०१) वनीकरण 003, शिक्षण 


व प्रशिक्षण (००) (०३) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण-२६ जाहिरात व प्रसिध्दी (२४०६ ८५८९) या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून बीम्स प्रणालीवर 


उपलब्ध तरतुदीच्या मर्यादेत आवश्‍यक व महत्त्वाच्या बाबींवर करण्यात यावा. सदरहू खर्च त्या त्या 


प्रयोजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधूनच भागविण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत शासकीय योजनांच्या प्रसिद्धीकरीता खर्च करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 


केलेल्या शासन निर्णय / आदेशा / परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- 


१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७/०४/२०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 


१९७८ मधील तरतुदींचे/अटी व शर्तीचे पालन करुन तसेच उक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय 


दिनांक २६ मार्च, २०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचे तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या तरतुदीनुसार तसेच अन्य अनुषंगिक 


शासन निर्णयातील तरतुदींचा तसेच प्रचलित ई-निविदा प्रक्रिया / CVC निर्देश / CAG मार्गदर्शक तत्वे 


इत्यादींचे काटेकोरपणे पालन करुन खर्च करण्यात यावा व त्यानुसार विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा 


अवलंब करण्यात यावा. 


०५. वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग चार, अनुक्रमांक-११ अन्वये विहित केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून बाह्य यंत्रणेकडून करून घेण्यात येणाऱ्या कामांचा खर्च करण्याबाबत प्रशासकीय विभागाला 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.७०/फ-११ 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभाग व वित्त विभागाने दर्शविलेल्या 
सहमतीनुसार सदरची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


OG. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२१५१९१३४६१६१९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by INGALE VINAYAK BALASAHEB 

| N G A | F V | N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4282a00b0a0507f339edd9409eebc43f466c57e6ec219f022cb4d8e9d7 
9999ec, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B9DD74802C0E9E87CDD582D1 AEA8DC4506C60DEA869DFEOB 
71557BF4A56623D7, cn=INGALE VINAYAK BALASAHEB 


Date: 2024.02.15 19:24:27 +05'30' 


(वि.बा. इंगळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव/अवर सचिव्‌(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

मा. मंत्री (वने) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त ) 


८. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६वृत्त) 


९» 

qo. 
११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई- ४०० ०३२ 

निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग, व्यय-१०, अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 


१७. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१८.निवडनस्ती फ-११ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


